केंद्र शासनाच्या Scheme for Modernization and 
Reform through Technology in Public 
Distribution System (SMART-PDS) योजनेची 
राज्यात अंमलबजावणी करण्याकरीता मान्यता देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५०/सं.क. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २७ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा : 


१. केंद्र शासनाच्या खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग यांचे क्र. 5.९०.४(१)/२०२०- 
Comp.Cell (6३७०९२६) दि.०४.०५.२०२३ रोजीचे पत्र. 

२. केंद्र शासनासोबत दि.०४.०८.२०२३ रोजी करण्यात आलेले Memorandum of 
Understanding (MoU). 


प्रस्तावना: 

केंद्र शासनाने सन २०२३-२०२६ या 3 वर्षाच्या कालावधीकरीता Scheme for 
Modernization and Reform through Technology in Public Distribution System (GMART- 
PDS) या केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेला व त्याकरीता येणाऱ्या रू.३४९.९ कोटी खर्चास संदर्भाधिन 
क्र.०१ येथील दि.०४.०५.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता दिली आहे. SMART-PDS ही योजना 
End to End Computerisation UT योजनेचे विस्तारीत रूप आहे. End to End Computerisation 
या योजनेमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा या सुधारीत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने भविष्यात चालू 
ठेवणे व त्यामध्ये अधिक सुधारणा करणे SMART-PDS योजनेमध्ये अपेक्षित आहे. मा. 
मंत्रिमंडळाच्या दि.०३ मार्च, २०१५ रोजीच्या बैठकीमध्ये End to End Computerisation प्रकल्पास 
मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार मा. मुख्यमंत्री यांनी सन २०२३-२०२६ या ३ वर्षाच्या 
कालावधीकरीता SMART-PDS योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता दिली आहे. SMART-PDS 
योजनेबाबत केंद्र शासनाच्या खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभागाशी Memorandum of 
Understanding (MoU) करण्यात आला आहे. सबब, केंद्र शासनाच्या Scheme for 
Modernization and Reform through Technology in Public Distribution System (GMART- 
PDS) योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याकरीता मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


१. नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत सुधारणा ही काळाची गरज 
असल्याने Scheme for Modernization and Reform through Technology in Public 
Distribution System (SMART-PDS) ही केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेची राज्यात सन 2023- 
२०२६ (एप्रिळ २०२३ ते मार्च २०२६) या ३ वर्ष कालावधीकरीता अंमलबजावणी करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५०/सं.क. 


2. योजनेचे उद्दिष्ट:- सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत End to End Computerisation व 
Integrated management of Public distribution system (ImPDS) योजनेंतर्गत राबविलेल्या 
तंत्रज्ञानातील सुधारणा टिकवून ठेवणे व भविष्यात सदर तंत्रज्ञानाचे अद्ययावतीकरण करणे हा 
SMART-PDS योजनेचा उद्देश आहे. 


३. SMART-PDS योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता तांत्रिक मदत करण्यासाठी राज्य प्रकल्प 
अंमलबजावणी गट (State Project Implementation Team- SPIT) स्थापन करण्यात येणार आहे. 
SMART-PDS योजनेमध्ये केंद्रीकृत क्लाऊड सर्व्हर (Centralised Cloud Server) Weafda 
करण्यात आले आहे. तसेच सदर योजनेंतर्गत Command Control Centre स्थापन करण्यात 
येणार आहे. सदर SPIT, Centralised Cloud Server व Command Control Centre करीता 
एकुण रू. ८,३५,३४,७१६/- (आठ कोटी पस्तीस लक्ष चौतीस हजार Aaa सोळा फक्त) एवढा खर्च 
येणार आहे. SMART-PDS योजनेकरीता येणाऱ्या खर्चामध्ये केंद्र व राज्य यांचा ६०:४० हिस्सा 
आहे. 


४. SMART-PDS योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता तांत्रिक मदत करण्यासाठी राज्य प्रकल्प 
अंमलबजावणी गट (State Project Implementation Team- SPIT) स्थापन करण्यात येणार आहे. 
सदर तांत्रिक सल्लागार यांची नेमणूक विहित कार्यपद्धतीनूसार व माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडील 
शासन निर्णयानूसार करण्यात येईल. 


५. SMART-PDS योजनेचे संनियंत्रण व आढावा घेण्याकरीता मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाळी राज्य शिखर समिती व सचिव (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य 
प्रकल्प ई-मिठान टिम स्थापन करण्यात येईल. 


६.  SMART-PDS योजनेकरीता येणाऱ्या खर्चाकरीता लेखाशिर्ष प्राप्त करण्याची TAA Single 
Nodal Agency (SNA) खाते सूरू करण्याची कार्यवाही वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांच्यामार्फत 
करण्यात येईल. 


७. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ १४३/१४७५, दि.०७.०६.२०२३ 
तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ २३२/व्यय-१०,दि.२३.०६.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२७१७५६२५४३०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या HASTA देशानूस रर व नावाने 
N ETRA p RAS HA NT ON GOVERMENT क FOOD CIVIL SUPPLIES AND. 


2.5.4.20=19e4a6ac47 1ded0614da7ea3 1c20099ea47 1d8436dcf49faa3c0b2e0638732 
3, postalCode=400032, st=Maharasht 


MANKAME ० arcsec 
(नेत्रा मानकामे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५०/सं.क. 


३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४. मुख्य सचिव यांचे कार्यालय 
५. सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
६. मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव 
७. सर्व मंत्रालयीन विभाग 
८. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई. 
१०.नियंत्रक शिधावाटप व संचाळक नागरी पुरवठा, मुंबई. 
११.सर्व जिल्हाधिकारी 
१२.सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 
१३.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१४.सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा) 
१५.सर्व अपर जिल्हाधिकारी 
१६.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी/उपनियंत्रक शिधावाटप. 
१७.सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सर्व कार्यासने अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
१८. निवड नस्ती (संगणक कक्ष) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


